सीपीटीपी-३ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन 
कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता निर्माण 
करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३१५/प्र.क्र.१०७/१४ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १०.०५.२०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ०४.०४.२०१६ 
२) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ०७.०७.२०१७ 
३) उप सचिव, सा.प्र.वि./कार्या- सीपीटीपी ब यांचे पत्र क्र. टिआरएन -०४१८/प्र.क्र.३१/ 
सीपीटीपी ब, दि. २७.०४.२०१८ 


शासन निर्णय:- 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -३ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन कक्ष 
अधिकारी संवर्गातील उमेदवारांकरिता संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या आस्थापनेवर ३८ अधिसंख्य पदे दिनांक ०२.०५.२०१६ पासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा 
कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी २२ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी प्रशिक्षणास 
रूजू न झाल्याने संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०२.०५.२०१६ पासून दोन वर्षांच्या 
कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३८ पदांपैकी २२ अधिसंख्य पदे रद्द करण्यात आली आहेत. 


२. सीपीटीपी -3 मधील गट बच्या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदास दिनांक ३१ मे, 
२०१८ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी अशा सूचना संदर्भाधीन क्र. ३ येथील पत्रान्वये देण्यात 
आल्या आहेत. याअनुषंगाने एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-३ अंतर्गत संदर्भाधीन 
क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गामध्ये सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या आस्थापनेवर दिनांक ०२.०५.२०१६ पासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात 
आलेल्या पदांमधीळ १६ अधिसंख्य पदांना दिनांक ३१.०५.२०१८पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३१५/प्र.क्र.१०७/१४ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१६५८४८२७०७ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


०८ Av AD -5 


@ Digitally si j i Gurav 
DN: c= 1, ou=General 1 
Gajanan : one 
2. b973b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5c1ed41 
é ada8a72725a47b4f0, 
INumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef5dc2ad659e3 
Bhimrao Guravy ४0५0 मदला 
D 2018.05.10 16:57:42 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
वरे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


. अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 


रस्ता, पुणे. 


. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 


बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. अवर सचिव, का. क्र. २६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (आवश्‍यक 


कार्यवाहीकरिता) 


१०.अवर सचिव का.क्र. सीपीटीपी ब , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 

१२.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


